राज्यातील वीज उपलब्ध असलेल्या शासकीय 
धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्याची पोती 
शिवण्यासाठी आवश्‍यक शिवण यंत्रासाठी 
लागणारा धागा गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) 
या पोर्टलद्वारे खरेदी करण्याबाबत मार्गदर्शक 
सूचना... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सामुग्री-३११९/ प्र.क्र.९०/ ना.पु. १६ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा : (१) उद्योग उर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-६, दि. ०१ डिसेंबर, २०१६ 
(२) उद्योग उर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, 
दि. २४ ऑगस्ट, २०१७ 
(3) शासन निर्णय क्र. सामुग्री-३११६/प्र.क्र.१७१/नापु-१६ अ, दि.१७ एप्रिळ,२०१७ 
(४) शासन निर्णय क्र. सामुग्री-३११६/प्र.क्र.१७१/नापु-१६ अ, दि.१६ जानेवारी, २०१८ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील वीज उपलब्ध असलेल्या शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्याच्या पोत्यांचे 
प्रमाणिकरण केल्यानंतर ती शिवण्यासाठी पोती शिवण यंत्रांचा तर वीज उपलब्ध नसलेल्या शासकीय 
धान्य गोदामांमध्ये सुतळी गाठींचा वापर करण्यात येतो. 

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय खरेदी धोरणांतर्गत खरेदी प्रक्रियेत मोठया प्रमाणात बदल He आहेत. 
शासकीय विभाग/संस्थांकडून वस्तु व सेवांच्या खरेदीसाठी केंद्र शासनाने गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 
(GeM) हे पोर्टल विकसित केलेले आहे. सदर पोर्टलची कार्यपध्दती, राज्य शासनास वस्तु व सेवा खरेदी 
करण्यासाठी स्विकृत करण्यास उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील शासन 
निर्णयान्वये मान्यता दिळेली आहे. त्यानुसार गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टलवर खरेदीसाठी 
उपलब्ध असलेल्या वस्तू व सेवांचे दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त पुरवठादार असतील तर सदरच्या वस्तू व 
सेवांची गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर खरेदी करण्यास, खरेदी धोरण दि.०१/१२/२०१६ 
मधील परिच्छेद २.४ मध्ये नमुद केलेल्या लक्ष्यांकित विभागांना/कार्यालयांना बंधनकारक करण्यात आले 
आहे. तसेच त्यानुषंगाने खरेदी प्रक्रियेबाबतच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि. १ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयात आवऱ्यक ते बदल केले आहेत. 


त्यानुसार विभागाने संदर्भ क्र.४ अन्वये वीज उपलब्ध असलेल्या ५०० शासकीय गोदामांसाठी 
११०० शिवणयंत्रे त्यांच्या सुट्या भागाचा संच, हँगिंग हूक व शिवणयंत्रासाठी लागणारा धागा गव्हर्नमेंट 
ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलद्वारे खरेदी करुन क्षेत्रिय कार्यालयांना पुरविला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र.९०/ ना.पु. १६ अ, 


संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या विभागीय भांडार खरेदी 
समितीच्या दि.६ जुले,२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये वीज उपलब्ध असलेल्या/झाळेल्या शासकीय 
धान्य गोदामांमध्ये पोती शिवणयंत्र ( वर्षाच्या हमीसह), हँगिंग हुक, सुट्या भागांचा संच व धागा खरेदी 
करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आलेली आहे. ज्या शासकीय धान्य गोदामांमध्ये पोती शिवणयंत्रे 
उपलब्ध करून दिली गेली आहेत. तसेच नव्याने पोती शिवणयंत्रे उपलब्ध करून द्यावयाची आहेत, अशा 
गोदामांमध्ये पोती शिवणयंत्रांसाठी धागा उपलब्ध करून देण्याची तसेच काही जिल्ह्यांनी केलेल्या 
मागणीनुसार धागा उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील वीज उपलब्ध असलेल्या/झालेल्या शासकीय धान्य गोदामांमधील अन्नधान्याच्या 
पोत्यांचे प्रमाणिकरण केल्यानंतर ती शिवण्यासाठी नव्याने खरेदी करावयाच्या ६५४ पोती शिवण 
यंत्रांसाठी, प्रत्येक शिवण यंत्रांसाठी १५० रिळे याप्रमाणे ९८,१०० तसेच, कोल्हापूर, चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, 
अकोला व सातारा या जिल्ह्यांमध्ये यापुर्वी उपलब्ध करून दिलेल्या शिवणयंत्रांसाठी एकूण २६,६८० रिळे 
उपलब्ध करून देण्याची प्राप्त झालेली मागणी याप्रमाणे एकूण १,२४,७८० धाग्याच्या (Polypropylene 
multi-filament thread) रिळांची खरेदी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर 
स्पर्धात्मक ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये खरेदी केलेल्या शिवण यंत्राच्या धाग्याची १००० मीटर 
रिळासाठी रु.७४/- प्रति नग इतकी किंमत आलेली आहे. त्यानुसार १,२४,७८० इतक्या धाग्यांच्या 
रिळांसाठी होणाऱ्या रु.९२,३३,७२०/- (अक्षरी- Bourg लाख, तेहतीस हजार सातऱी वीस फक्‍त) इतक्या 
खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलद्वारे धागा खरेदी करण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे विहित 
करण्यात येत आहे :- 


(१) गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलद्वारे खरेदी प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी:- 
१.१ केंद्र शासनाच्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (96)/) या पोर्टलवर ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेद्वारे ही 


खरेदी करावयाची असल्याने, सदर प्रणालीचा वापर करण्यासाठी खालील नमूद अधिकाऱ्यांना 


जबाबदार प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या 


पोर्टलवरील मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व बाबींची पुर्तता करणे बंधनकारक आहे. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र.९०/ ना.पु. १६ अ, 


अ.क्र. | Role in GeM Portal | Responsibility in (980 प्राधिकाराऱ्याचे नाव व कार्यालय 
Portal 
शि , Primary User संपुर्ण खरेदी प्रक्रियेचे | वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, 
संनियंत्रण ,Secondary User | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
(Buyer) व (Consignee) यांची | संरक्षण विभाग. 
नोंदणी GeM Portal वर करणे. 
२. Secondary User | विभागाच्या वतीने सुतळी गाठी | सह सचिव (नापु-१६ 3), अन्न 
(Buyer) खरेदी करण्याची कार्यवाही | नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
करणे. विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
३. |Secondary User|GeM Portal वरुन खरेदी सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी व 
(Consignee) केलेल्या सुतळी गाठी स्विकृत | अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
करणे व त्याची पोहोच देणे. 


४. P.A.O/D.D.O. 


GeM वरुन खरेदी केलेल्या 
सामुग्रीची देयके नियमांनुसार 
१० दिवसांच्या आत प्रदान 
करणे 


लेखाधिकारी, वित्तीय सल्लागार व 
उप सचिव कार्यालय. 


१.२ नव्याने खरेदी करावयाच्या ६५४ पोती शिवण यंत्रांसाठी, प्रत्येक शिवण यंत्रांसाठी १५० रिळे याप्रमाणे 


९८,१०० तसेच, कोल्हापूर, चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, अकोला व सातारा या जिल्ह्यांमध्ये यापुर्वी उपलब्ध 


करून दिलेल्या शिवणयंत्रांसाठी एकूण २६,६८० रिळे उपलब्ध करून देण्याची प्राप्त झालेली मागणी 


याप्रमाणे एकूण १,२४,७८० धाग्याच्या (Polypropylene multi-filament thread) रिळांची खरेदी 


स्वतंत्र निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यात यावी. 


१.३ खरेदी करावयाचा धागा संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या कार्यालयात 


पोहोच करणे आवश्‍यक असल्याचे निविदेमध्ये स्पष्ट करावे. संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी, त्यांचे 


पत्ते व त्यांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या धागा रिळांची संख्या इत्याही माहिती या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये दिली आहे. ही यादी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) या 
पोर्टलवर निविदेसह Upload करावी. 


(२) खरेदी करावयाच्या सामुग्रीची मानके (Specifications): 


पोती शिवण यंत्रांसाठी लागणारा धागा यासाठीची मानके (Specifications) या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट "ब" मध्ये नमूद केली आहेत. या मानकांनुसार खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र.९०/ ना.पु. १६ अ, 


यावी. उपरोक्त प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या पुरवठादारास सदर मानकानुसार (Specifications) धाग्याचा 
पुरवठा करणे बंधनकारक राहील. 

(३) खरेदी प्रक्रिया : 

३.१ गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) या पोर्टलवर उपरोक्‍त मानकांची पुर्तता करणारे शिवणयंत्रांच्या 
धाग्याचे जे पुरवठादार आहेत व त्यांची सरासरी वार्षिक उलाढाल ही किमान २५ लाख रुपये आहे, अशा 
पुरवठादारांकडून बोली मागविण्यासाठी GeM portal वर ई-निविदा प्रसिध्द करावी. निविदाकारांकडून 
ई-निविदा (E-Bid) प्राप्त झाल्यावर सहभागी झालेल्या निविदाकारांकडून त्यांना उत्पादक कंपनीचा 
अधिकृत वितरक असल्याबाबतचे प्राधिकारपत्र, तसेच वार्षिक उळाढाल दर्शविणारे प्रमाणित ळेखा 
परिक्षण अहवाल निविदेसह जोडावेत. 

(४ इसाऱ्याची रक्‍कम :- 

४.१ खरेदीच्या प्रकारानुसार इसारा रक्‍कम पुढील प्रमाणे असेल- 


(रुपये) 
अ.क्र. निविदेचा प्रकार खरेदीची (निविदेची) इसारा रक्‍कम 
एकूण किंमत 
| शिवण यंत्रासाठीचा धागा रु. ९२,३३,७२०/- | खरेदी किमतीच्या २ 
१,२४,७८० रिळे (प्रत्येकी १००० टक्के 
मीटर) 


४.२ SMR रक्‍कम गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) कार्यप्रणाळीमध्ये विहित केल्यानुसार जमा 
करावी. 

४.३ ज्यांनी इसारा रक्‍कम भरलेली असेल, त्यांना ऑनलाईन खरेदी प्रक्रियेमध्ये भाग घेणे बंधनकारक 
आहे, खरेदी प्रक्रियेमध्ये भाग न घेतल्यास त्यांची इसाऱ्याची संपूर्ण रक्‍कम जप्त करण्यात यावी. 

४.४ विनिर्दिष्टीत केलेल्या इसारा रक्कमेपेक्षा कमी रक्‍कम भरणाऱ्या पुरवठादारास अपात्र ठरवून 
भरलेली संपूर्ण रक्‍कम जप्त करण्यात यावी. 

४.५ गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलद्वारे पुरवठादार निश्चित झाल्यावर न्यूनतम पुरवठादारा 
व्यतिरिक्त उर्वरित सर्व पुरवठादारांची इसारा रक्‍कम सात दिवसात परत करण्यात यावी. 

४.६ इसारा रकमेवर कुठल्याही प्रकारे व्याज देय राहणार नाही. 

४.७ इसारा रक्कम दोन महिन्याच्या आत परत न केल्यास झालेल्या विलंबावर १० Cah व्याज प्रदेय 
राहिल व व्याजाची पूर्ण रक्‍कम विलंबास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी / कर्मचारी 
यांचेकडून वसूल करण्यात यावी. 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र.९०/ ना.पु. १६ अ, 


४.८ शासकीय मंडळ /महामंडळ/उपक्रमांना तसेच सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांतर्गत वरील वस्तुंसाठी 


(५) 
५.१ 


५.२ 


4.3 


(६) 


नोंदणीकृत असलेल्या उत्पादक व पुरवठादार यांना निविदेमध्ये निविदा शुल्क व बयाना रक्‍कम 
भरण्यापासुन सुट देण्यात यावी. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ / महासंघ हे वगळता 
इतर नोंदणीकृत पुरवठादारांना उत्पादकाकडून अधिकृत विक्रेता असल्याचे प्राधिकार पत्र सादर 
करणे आवऱ्यक राहील. अथवा गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवरीळल तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करावी. 

अनामत रक्‍कम (Security Deposit):- 

पुरवठादारास उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दि. १ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयासोबतच्या नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.४.६ मधील तरतूदीनुसार खरेदी मुल्याच्या 
किंमतीवर 3% अनामत रक्कम करारनाम्यासोबत धनाकर्षाद्वारे वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांचे 
नावे जमा करावी लागेल. वरील परि. १.३ नुसार सदरची खरेदी ही दोन स्वतंत्र निविदा प्रक्रियेद्वारे 
होणार असल्याने दोन्ही प्रकारासाठी अनामत रक्कम वेगवेगळी घेण्यात यावी. 


अनामत रकमेवर कोणतेही व्याज देय राहणार नाही. तसेच, पुरवठादाराने करारातील कोणत्याही 
अटीचा भंग केल्यास अनामत रक्‍कम जप्त करण्यात येईल व त्याचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात 
येईल. 

सामुग्रीच्या खरेदीबाबत घेतलेली अनामत रक्‍कम वॉरंटी कालावधी संपेपर्यंत परत करण्यात येऊ 
नये. वॉरंटी कालावधीत पुरवठादाराविरुध्द कोणतीही तक्रार आली नाही तर इंडेम्निटी बाड घेऊन 


अनामत रक्कम परत करण्यात यावी. 


पुरवठा कालावधी : 
wre पुरवठादारास ६० दिवसाच्या कालावधीत वस्तुंचा पुरवठा संबंधित जिल्हा पुरवठा 
कार्यालयात स्वत:च्या खर्चाने करावयाचा आहे. 


(७) पुरवठादाराची जबाबदारी:- 


७.१ 


७.२ 


जर पुरवठादार हा उत्पादक कंपनीचा अधिकृत वितरक असेल तर, त्यास सदर प्रक्रियेत 
त्याबाबतचे प्राधिकारपत्र सादर करावे लागेल. 

पुरवठादारास संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 3.9.9.2 नुसार चिन्हांकित 
नसलेल्या उत्पादनांचा दर्जा तपासण्यासाठी उपरोक्‍त शासन निर्णयाच्या परिशिष्ठ १२ मध्ये देण्यात 
आलेल्या यादीतील प्रयोगशाळांकडून शिवण यंत्रांसाठी लागणारा धाग्याची तपासणी करुन घेऊन 
गुणनियंत्रण प्रमाणपत्र गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर Upload करणे बंधनकारक 
आहे. तसेच प्रयोगशाळेकडून गुणनियंत्रण करुन घेतलेली वस्तु नमुन्यादाखल सह सचिव, अन्न, 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र.९०/ ना.पु. १६ अ, 


नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या कार्यालयात सादर करावी लागेल. त्यानंतरच 
पुरवठादाराचा या प्रक्रियेतील भाग ग्राह्य धरण्यात येईल. 


७.३ पोती शिवण यंत्रांसाठी लागणाऱ्या धाग्याचे रिळ वाहतूकीदरम्यान खराब (Damage) झाल्यास त्यास 


७.७ 


9.4 


७.६ 


(८) 


पुरवठादार स्वत: जबाबदार राहील. सदरच्या वस्तु बदलून न दिल्यास त्याची रक्‍कम अदा 
करावयाच्या देयकातून कपात करुन घेण्यात येईल. 


परिशिष्ट "ब" मध्ये दर्शविलेल्या मानकांप्रमाणे (Specifications) आव्यक साहित्य (Standard 
accessories) देणे बंधनकारक आहे. 

पुरवठादाराने डिलीव्हरी दिल्यानंतर, डिलीव्हरी चलनावर शिवण यंत्रांसाठी लागणाऱ्या धागा 
(Ro) ताब्यात घेणाऱ्या गोदामपाल/ गोदाम व्यवस्थापक यांच्या सही शिक्क्‍्यानंतर डिलीव्हरी 
चळनावर जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण 
अधिकारी यांनी प्रती स्वाक्षरी करुन शिक्का मारावा. संबंधित गोदामपाल / गोदाम व्यवस्थापक 
यांनी उत्पादकाचे चिन्हांकन, उत्पादन दिनांक, दर्जा (धाग्याच्या बाबतीत १००० मीटरचे रिळ 
असल्याचे) योग्य असल्याबाबत खातरजमा करुन परिशिष्ट-क मध्ये विहित केल्यानूसार प्रमाणपत्र 
द्यावे. 

उपरोक्त ७.५ प्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
यांनी गव्हर्नर्मेट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर वस्तु प्राप्त झाल्याबाबतची आवऱ्यक ती नोंद 
करावी. त्यानंतर देयक प्रदानासाठीची गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टलवरील मुदत 
विचारात घेऊन, लेखाधिकारी, वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय यांनी देयके अदा 
करावीत. 


जिल्हा पुरवठा कार्यालयाची जबाबदारी: 


८.१ पुरविण्यात येणा-या शिवणयंत्रासाठी प्रती शिवणयंत्रांसाठी १५० रिळे याप्रमाणे धाग्याची रिळे वाटप 


C.2 


करण्यात यावी. 

गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर निविदा निश्चित झाल्यानंतर यशस्वी निविदाकारास 
अटी व शरर्तीसह Online Contract पाठविण्यात येत असल्याने यशस्वी पुरवठादारापेक्षा वेगळ्यानी 
करारनामा करावयाची SISTA नाही. 


(९) पुरवठ्यास विलंब झाल्यास करावयाची कार्यवाही :- 
९.१ विलंब शुल्काच्या आकारणीबाबत भांडार खरेदी नियमावलीच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या 


शासन निर्णयातील परिशिष्ट-४(अ) मध्ये दर्शविल्यानुसार मालाची किंमत रु. २ लाखापेक्षा जास्त 
नसल्यास प्रती हप्ता विलंबास ५८ टक्के विलंब शुल्क व कमाल मर्यादा १० टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत 
विलंब शुल्काची आकारणी करण्याची तरतूद आहे. तसेच मालाची किंमत रु. २ लाखापेक्षा जास्त 
असल्यास प्रती हप्ता विलंबास 2 टक्के विलंब शुल्क व कमाल मर्यादा ५ टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत विलंब 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र.९०/ ना.पु. १६ अ, 


शुल्काची आकारणी करण्याची तरतूद आहे. पुरवठयास विलंब झाल्यास सदर तरतूदीनुसार 
पुरवठादाराच्या देयकातून विलंब शुल्क वसूल करण्यात येईल. 

९.२ शिवण यंत्रांसाठी लागणारा धागा (Polypropylene multi-filament thread) पुरवठादाराने विहित 
मुदतीत पुरवठा न केल्यामुळे स्थानिकरित्या खरेदी करावी लागल्यास किंमतीतीळ तफावतीची 
रक्‍कम पुरवठादाराच्या देयकातून वसूल करण्यात येईल. 


(90) Online Contract मधील तरतूदीसंदर्भात वाद विवाद व अपिल:- 

Online Contract मधील अटी व शर्ती संदर्भात तसेच दंड, वसूली इ. संदर्भात पुरवठादार, निर्णय 
दिल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसात पुरवठादार शासनाकडे कडे दाद मागू BS. शासनाने दिलेला 
निर्णय अंतिम राहील आणि तो दोन्ही पक्षांना बंधनकारक राहील. पुरवठादार Online Contract 
संपल्यानंतर जास्तीत जास्त ६ महिन्यात करारनाम्यातील तरतूदीसंदर्भात दाद मागू शकेल. 


(११) या कामी येणारा खर्च हा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वित्तीय सल्लागार व उप 
सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे वैयक्तिक ठेव लेख्यामधून मागणी क्रमांक एम-४, "४४०८ अन्न साठवणूक 
व वखार साठवणूक व वखार साठवण यावरील भांडवली खर्च, मुख्य लेखाशिर्ष (०२)(१०) राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा योजनेखालील मुंबई शहर अन्नधान्य खरेदीवरील अनुषंगिक खर्च (अनिवार्य), ४४०८ ०३२६, या 
लेखाशिर्षा खाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


(१२) सदर शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या शासन निर्णय क्र.रवका- 
१०९८/५६७/प्र.क्र.२३३८/नापु-१२, दि.३० नोव्हेंबर, १९९८, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
मधील भाग-२, उपविभाग-४, अ.क्र.१५ व २७ प्रमाणे प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या Waa वापर 
करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


(१३) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०९१८१८४७१७७२०६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, माता 


i 
Maharashtra, ou=Food and Civil 


DI 
1 1 Supply, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Satish Shridhar Supe क्म reso 2c 


73b75bab952ca0621, cn=Satish Shridhar Supe 


( सतिश श्रीधर सुंपे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
२) मा.राज्य मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र.९०/ ना.पु. १६ अ, 


AN 
~~ 


मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई 
४) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) विकास आयुक्‍्त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व विभागीय आयुक्त, 
७) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 
) संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
९) सर्व उपायुक्त (पुरवठा), विभागीय आयुक्त, कार्यालय 
१०)सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 
११) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
१२) उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 
१३) उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 
१४) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
१५) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


<00 SS 


SS 


१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१७) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा परिमंडळ द्वारा: वित्तीय 
सल्लागार व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

२०) वित्त विभाग ( व्यय ४), मंत्रालय, मुंबई. 

२१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

२२) निवड नस्ती/नापु-१६अ. 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र.९०/ ना.पु. १६ अ, 


(अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सामुग्री-३११९/प्र.क्र.९०/ 
ना.पु.१६अ, दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०१९ सोबतचे सहपत्र) 


परिशिष्ट-अ 


संबंधित क्षेत्रीय कार्यालये व त्यांना पुरवठा करावयाच्या धाग्याचे विवरणपत्र 


अ.क्र. क्षेत्रीय कार्यालय पुरवावयाच्या धाग्याची संख्या 
(रिळांमध्ये (७१००० मी.) 
।_१_ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे ४२०० 
२ ।जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर  । १३५० 
३ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सिधुदुर्ग । ३७८० 
४ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, धुळे २४०० 


५ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नंदुरबार । ७५०० 
६ । जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अहमदनगर | १९६५० 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे ११८५० 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा ३१२० 
९ । जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सांगली २१०० 
।_१०_ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर | ३३०० 
| 99 | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, कोल्हापूर | १३६६० 
१२ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, औरंगाबाद | ४५०० 
१३ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बीड ६००० 
१४ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जालना  । १५०० 
१५ । जिल्हा पुरवठा अधिकारी, परभणी ५७०० 
१६ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उस्मानाबाद | १०५० 
१७ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, लातूर १५०० 
१८ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड ३९०० 
१९ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, हिंगोली | ७३५० 
२० | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, वाशिम २५५० 
२१ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अकोला  । ५६२० 
२२ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गोंदिया  । ३६०० 
२३ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, चंद्रपूर ६८०० 
२४ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी,गडचिरोली | १८०० 
एकूण १,२४,७८० 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र.९०/ ना.पु. १६ अ, 


(अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सामुग्री-३११९/प्र.क्र.९०/ 
ना.पु.१६अ, दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०१९ सोबतचे सहपत्र) 


(शिवण यंत्रांसाठी लागणाऱ्या धाग्याची (Polypropylene multi-filament thread) च्या मानकांचे 
विवरणपत्र) 


परिशिष्ट- ब 


(१) शिवण यंत्रांसाठी लागणाऱ्या धाग्याची (Polypropylene multi-filament thread) मानके : 


Material Polypropylene (multi-filament thread) 


Breaking strength 7 (-5%) kg 
% Elongation Less than 30% 


Weight of cones 150 to 160 gms (Y cones of 1000 meter 


length threads) 
Length of thread in each cone 1000 meters 
Colour Dual Colour 


Compatible for working on portable bag closing machine and suitable for stitching of PP 
HDPE, jute and paper bags. 


पृष्ठ ११ पैकी १० पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र.९०/ ना.पु. १६ अ, 


(अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सामुग्री-३११९/प्र.क्र.९०/ 
ना.पु.१६अ, दिनांक :१८ सप्टेंबर, २०१९ सोबतचे सहपत्र) 


परिशिष्ट- क 
(शासन निर्णयातील परिच्छेद ७.५ नुसार द्यावयाचे प्रमाणपत्र) 
प्रति, 
सहसचिव, ना.पु.१६.अ 
अ.ना.पु.व.ग्रा.सं.वि., 
मंत्रालय, मुंबई. 
विषय :- शिवणयंत्रांसाठी आवश्यक ots जिल्ह्यासाठी प्राप्त झाल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र देणेबाबत. 
संदर्भ :- शासन निर्णय क्र. सामुग्री-३११६/प्र.क्र. १७१/ना.पु.१६अ 
दिनांक, १६ जानेवारी, २०१७ 
महोदय, 
प्रमाणित करण्यात Ud Gl, AW -------------------------------- यांचेकडून या 
कार्यालयास दिनांक ------ रोजी ssa इतक्या प्रती रीळ १००० मीटर याप्रमाणे --------- 


इतके रीळ (पी. एम थ्रेड) सुस्थितीत प्राप्त झाले आहेत. नोंद घेण्याची दक्षता घेण्यात येत आहे. 
पुरविण्यात आलेली शिवणयंत्रे वापरण्याचे पूर्ण प्रशिक्षण प्रात्यक्षिकासह देण्यात आलेले आहे. 
शिवणयंत्रामध्ये वारंवार होणाऱ्या दोषांची माहिती व आवश्‍यक सुटे भाग बदलण्याचे प्रशिक्षण 
देखील पुरवठादाराकडून देण्यात आलेले आहे. करीता प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. 


दिनांक स्वाक्षरी/- 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 


गोल शिक्का 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


